सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये इंदिरा 
गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
नागपूर या संस्थेकरीता (१०) कंत्राटी सेवा या 
उद्दिष्टाखाली मंजूर अनुदानातून रू. १०.४३ 
कोटी इतके अतिरिक्त अनुदान 
पुनर्विनियोजनाद्वारे कमी करण्यास व उक्त 
अनुदान इतर संस्थांना वितरित करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.३१०/प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: २१ जानेवारी, २०२२ 
वाचा:- 
१) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संवैशिवसंआय- 
१/०५/१०-कंसेवा/इंगांशवैमना/पुनर्विनियोजन/२०२१-२२/६८/२१, दिनांक ०६.०१.२०२२ 
२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन पत्र क्र. वैशिवि-२०२१/प्र.क्र. १८३/प्रशा- 
०२, दिनांक ०२.०७.२०२१ 
३) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन पत्र क्र. वैशिवि-२०२१/प्र.क्र. १८३/प्रशा- 
०२, दिनांक २७.०८.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या इंदिरा गांधी शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर या संस्थेस सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये (१०) कंत्राटी सेवा या 
उद्दिष्टांतर्गत लेखाशिर्ष क्र. २२१० २४६१ अंतर्गत मुळ अनुदान व पुरवणी मागणी द्वारे एकूण 
रु. ३५६३४० हजार एवढे अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे. उपरोक्त संस्थेचा सध्य:स्थितीतील 
खर्च व मार्च २०२२ पर्यंत होणारा संभाव्य खर्च विचारात घेता, सदर संस्थेकडे अनुदान अतिरिक्‍त 
असल्याने वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या अन्य ५ शासकीय 
वैद्यकीय व महाविद्यालये व रुग्णालयांना (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत पुनर्विनियोजनाद्वारे वळती 
करण्याचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने दिनांक २१.१२.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
शासनास सादर केला आहे. सदर अनुदानाच्या पुनर्विनियोजनास मान्यता देण्याची व उक्त अनुदान 
संबंधित संस्थेस वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र. ३१०/प्रशा-२, दिनांक 29 जानेवारी, 2022 


शासन निर्णय:- 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या इंदिरा गांधी शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर या संस्थेस सन २०२१-२२या वित्तीय वर्षामध्ये (१०) कंत्राटी सेवा या 
उद्दिष्टांतर्गत लेखाशिर्ष क्र. २२१० २४६१ अंतर्गत मुळ अनुदान व पुरवणी मागणी द्वारे एकूण 
रु. ३५६३४० हजार एवढ्या मंजूर अनुदानामधून रु. १०४३२३ हजार एवढे अनुदान उपरोक्त शासन 
निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे उक्त संस्थांच्या ळेखाशिर्षामधे (१०) कंत्राटी 
सेवा या उद्दिष्टांतर्गत पुनर्विनियोजन करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. तसेच सदर अनुदान वितरित व 
खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद केल्या प्रमाणे पुनर्विनियोजनाद्वारे 
संबंधित वळती करण्यात आलेले अनुदान उक्त संस्थांच्या लेखाशिर्षाखाली वितरण प्रणाळीवर वितरित 
करण्यात आले असून विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतूद खर्च करतांना महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामधील वित्तीय नियमांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 


३. सदर arn निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ०९/व्यय-१३, दि. १२.०१.२०२२ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२०१५२४४९६२१३ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash Baban Surwase 
fa a S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Medical Education And Drugs 
Department, postalCode=400001, 


Baban rien 


2.5.4.20=eb1adbd5d5d31cf6d91c86149c9 
55a6822b4fea3e4ec334c 1 8e2c6f96cc5301 


Surwase Date:202200121 124336 +0530 
(प्रकाश ब. सुरवसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र. ३१०/प्रश्ञा-२, दिनांक 29 जानेवारी, 2022 


o~ 
ae 


. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


६. सर्व संबंधित अधिष्ठाता, संबंधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये. 


७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८, नागपूर/मुंबई. 
८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

qo, निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र. ३१०/प्रश्ञा-२, दिनांक 29 जानेवारी, 2022 


शासन निर्णय क्रमांक- वैशिवि-२०२१/प्र.क्र. ३१०/प्रशासन-२, दि. २१ जानेवारी, 2022 सोब 


विवरण पत्र-अ 
(रूपये हजारात) 
अ.क्र. | संस्थेचे नावा | लेखाशीर्ष  पुनर्वितरित । अ.क्र. | संस्थेचे नावा | sete व | पुनर्विनियाजनाने 
व उद्दिष्ट | करावयाचे उद्दिष्ट वळती 
अनुदान करावयाचे 
अनुदान 
इंदिरा गांधी | (२२१० १०४३२३ i शासकीय (२२१० 1 २७६७६ 
शासकीय २४६१) वैद्यकीय १०१) 
वैद्यकीय (१०- महाविद्यालय, । (१०-कंत्राटी 
महाविद्यालय व । कंत्राटी गोंदिया सेवा) 
रुग्णालय सेवा) 
२ छत्रपती (२२१० २४१२४ 
प्रमिळाराजे । ५०९५) 
सर्विपचार (१०-कंत्राटी 
रुग्णालय, सेवा) 
कोल्हापूर 
3 संचालनालय, | (२२१० १००० 
वैद्यकीय ३३१४) 
शिक्षण व | (१०-कंत्राटी 
संशोधन, मुंबई | सेवा) 
8 झासकीय (२२१० २६९६१ 
वैद्यकीय १६८१) 
महाविद्यालय | (१०-कंत्राटी 
व रुग्णालय, | सेवा) 
मिरज 
4 श्री. गुरू | (२२१० २४५६२ 
गोविंदसिंग । ३३३२) 
स्मृती (१०-कंत्राटी 
रूग्णालय, सेवा) 
नांदेड 
एकूण १०४२३२३ एकूण 908323 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


